राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ, पुणे या 
कार्यालयातील “कक्ष अधिकारी” या पदावरील 


श्रीमती गीता गो.कुळवंत, कक्ष अधिकारी 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि-१११९/प्र.क्र.३०/प्रशा-२(१४ब) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
तारीख: ११ डिसेंबर, २०२३ 


संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन आदेशा समक्रमांक, दिनांक १४.०८.२०१९, 
दिनांक १५.०१.२०२१ व दिनांक ०२.०९.२०२१ 


शासन आदेशा 


श्रीमती गीता गो.कुळवंत, कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग यांची संदर्भाधीन दिनांक १४.०८.२०१९ रोजीच्या 


आदेशान्वये सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ, पुणे या 


कार्यालयातील “कक्ष अधिकारी” या पदावर प्रथमत: एक वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात 


आली होती. त्यानुसार श्रीमती कुळवंत या राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ, पुणे या कार्यालयात दिनांक 


३०.०८.२०१९ पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. तद्नंतर श्रीमती Gade यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस 


दिनांक १५.०१.२०२१ रोजीच्या आदेशान्वये ०१ वर्ष व दिनांक ०२.०९.२०२१ रोजीच्या आदेशान्वये ०२ वर्षे इतकी 


मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी दिनांक २९.०८.२०२३ रोजी संपुष्टात आला आहे. 


2. आता या आदेशान्वये, श्रीमती गीता गो.कुळवंत, कक्ष अधिकारी यांच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या 


अधिपत्याखालील राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ, पुणे या कार्यालयातील “कक्ष अधिकारी” या पदावरील 


प्रतिनियुक्‍तीच्या काळावधीस ०१ वर्ष म्हणजेच दिनांक २९.०८.२०२४ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


श्रीमती कुळवंत यांना यापुढे कोणतीही मुदतवाढ अनुज्ञेय होणार नाही. 


३. श्रीमती कुळवंत यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन दिनाक १४.०८.२०१९ रोजीच्या शासन 


आदेशातील इतर अटी व शर्ती कायम राहतील. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२१११८२०५६०३०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KIRAN KASHINATH tities si 


7९201 नि; 
pseudonym=2D44D451D265F16B5CF7C5E69E475151658C1F48, 
serialNumber=9FF022F 2E9COF 3CODF 2FD6BEE7 5DF 1F6AE3C48080BAD7 
972572EE58C3F741862, cn=KIRAN KASHINATH SHINDE 
Date: 2023.12.11 18:21:06 +05'30' 
( कि. का. शिंदे) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


श्रीमती गीता गो.कुळवंत, कक्ष अधिकारी, राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ, पुणे. 


शासन आदेशा HATH: कअनि-१११९/प्र.क्र.३०/प्रशा-२ (१४ब) 


प्रत: 


Ee) 


अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, १३ वा मजला, मुंबई-३२. 
सह/उप सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

उप सचिव (कार्यासन-६), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

उपसचिव, राज्य माहिती आयोग, पुणे खंडपीठ, पुणे. 

निवड नस्ती/संग्रहार्थ-प्रशा-२(१४ब) 


AN AD 


Cc 
eS 


£ 9८ 
>> Sle SE >> ८:-> <> ऱर्‍ऱ< 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


